Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ११.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ (ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४. 

BY COMPETENT AUTHORITY AND EXECUTIVE ENGINEER ( SLUM ) 


CORRIGENDUM 


No.921 - slum- 2019. 


No. 330 Slum - of the Competent Authority, NagpurMunicipal Corporation , Nagpur Notification in respect of Slum 
Areas in Nagpur City, Published in the “ Maharashtra Government Gazztte" Part-1 - A Nagpur Divisional Supplement, 
dated 20th August 1992. The Following correction 5th are read as under - 


Pre -Published 


Corrected Published 


Sr. 
No. 


Ward Khasara Local Area 
No. No. Name of ( Acre ) 

Area 


Description of 
Boundaries 


Sr. Prabhag Khasara Local 
No. No. & Name 

Mouza of Area 


Area 
( Acre) 


Description of 
Boundaries 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


10 


3 


24 


Kh. 

ru 0.90 
No. 62/2 Nagar Acre 


( 6 ) 
East.-Nag River 
West. - Road & 
Prajapati Nagar 
North.- Nalla 
South.- Nag River 


naru 3.94 
Nagar Acre 


Mouza 
Pardi 
Kh. No. 
62/2 , 
63/2, 
67/2 


( 6 ) 
East .- Nag River 
West.- Road & 
Prajapati Nagar, 
Kh. No. 70/2 , 
NIT Layout 
North .-Open Space 
& Nalla 
South .- Prajapati 
Nagar & Nag 
River 


Nagpur : 
Dated the 8th January 2019. 


R.G. RAHATE, 
Competent Authority & 
Executive Engineer (Slum ), 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur. 


ना .- एक - अ -१ ( १८ ९ ७) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९/ पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ५. 


अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक वशि - बांध - १३३७-२०१८. 


वरोरा शहराची विकास योजना ( सुधारित) नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-२२१२-५२१( न) पुनर्बाधणी 
क्र . ५७-प.क्र .- १०२-१२- नवि -९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वयेमंजूर झालेली आहे . 


नगर परिषदेच्या सभेचा ठराव क्र . ७, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये नगर परिषद , वरोरा , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९ ६६ च्या कलम ३७/१ अन्वये उपरोक्त विकास योजना वरोरा मध्ये खाली दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. 


तपशील 


जागेचे वर्णन 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील 


किरकोळ बदल 


प्रस्ताव 


झाल्यानंतर होणारा 
प्रस्तावित उपयोग 


( ४ ) 


( १ ) 
मौजा वरोरा काँ . 


( २ ) 
०३६ हे . आर 


( ३ ) 
आ . क्र . १३ - प्ले ग्राऊंड 
( खेळाचे मैदान ) 


रहीवासी क्षेत्र 


भू.मा.क्र . १०/१ ( जुना २/३/२ ) 


उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती होणारा अहवाल वरोरा , नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदर किरकोळ स्वरुपाच्या 
बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिण्याच्या मुदतीत 
मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वरोरा यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा सूचना व हरकतीवर सदहूं किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव 
सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केल्या जाईल . 


अहेतेशाम सदाकत अली , 


अध्यक्ष , 


वरोरा : 
दिनांक ७ जानेवारी २०१९ . 


नगर परिषद , वरोरा. 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No. MCW- WS- Const. - 1337-2018. 


The Development Plan (Revised ) of Town has been already sanctioned by the Urban Department 
Mantralaya Mumbai, Government Resolution No. TPS - 2212-521 (N ) Reco . No. 57 -CR - 102 (A )-2012 -UD - 9 , 
dated 28th December 2012 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९/ पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


३ 


The Municipal Council , Warora has Proposed to Make minor Modification in the aforesaid final 
Development Plan vide Resolution No. 7 dated 14-11-2018 as below. 


PARTICULARS 


Area 


Present Use 


Discription of 

Land 

( 1 ) 
Mouja Warora 
Sr. No. 10/1 
( old 2/3/2) 


Proposed user after 
modification 

( 4 ) 
Residential Purpose 


( 2 ) 
0.36 HR 


( 3 ) 
Site No. 19 
Play Ground 


The Plan & Report containing the description of the above minor modification can be seen in the 
office of the Municipal Council, Warora during office hours . 

Now , pursuance of Section 37/1 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 hereby noti 
fied that any person having any suggestion or objection to proposed modification as detailed above shall 
communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this 
notification appears in the Official Gazette . 

The objection and suggestion if any received within the above mentioned period of one month will 
be considered by the Chief Officer, Municipal Council, Warora while the submitting the proposed minor 
modification to the Government for sanction . 


AHTESHAM SADAKAT ALI, 


Warora : 


President, 


Dated 7th January 2019 . 


Municipal Council , Warora . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ. क्र .७. 

अध्यक्षा , नगर परिषद , 

यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३८ व २३( १ ) अन्वये पुलगांव शहराची विकास योजना सुधारित करण्याचा 
इरादा . 


क्रमांक नपपु- बां .- वि .- ६८०-२०१९. 

पुलगांव नगर परिषदेने तिच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ०१, दिनांक २७-०३-२०१८ अन्वये सदरहू नगर परिषदेच्या क्षेत्राधिकारातील 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १) अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे . 

पुलगांव नगर परिषदेच्या कक्षेखाली येणा- या क्षेत्रासाठी विकास योजना करावयाची आहे. त्या क्षेत्राचा नकाशा पुलगांव नगर परिषदेच्या 
कार्यालयात सुटीचे दिवसाखेरीज कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३८ व २३ पोट-कलम (१) अन्वये 
नागरिकांस पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे. ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजना संबंधी काही सूचना अगर हरकती असतील त्यांनी ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल , त्या तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसांचे आत त्यांच्या सूचना आणि हरकती पुलगांव नगर 
परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . सदरहू विकास योजना शासनाचे मंजुरीस्तव कलम ३० अन्वये सादर करण्यापूर्वी नगर परिषदेला प्राप्त 
होणा- या हरकती व सूचनांवर आवश्यक तो विचार करता येईल . 


सौ . शितल संजय गाते , 


अध्यक्षा, 


पुलगांव : 
दिनांक १० जानेवारी २०१९ . 


नगर परिषद , पुलगांव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


१ 


गुरुवार , जानेवारी ३ , २०१९/ पौष १३ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा.),(ना.वि.पु .). म.शा.रा., अ. क्र . १. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक ०३ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. 


क्रमांक टिपीएस- २४१४-२७८ - प्र.क्र .१९ १ - नवि - ९ -२०१८ . 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (१ ९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे 
उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१(१ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४ ९६-२६४३-प्र.क्र .३००( अ) 
९ ७-नवि -९ , दिनांक ७ जानेवारी, २००० अन्वये भागशः मंजूर व क्र . टिपीएस -२४००-१६२८- प्र.क्र.२००-२०००- नवि-९ , दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ 
नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. 
( यापुढे उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) तसेच शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०१-८५५-प्र.क्र .७६-नवि-९ , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००२ अन्वये सात योजना करीता नागपूर सुधार प्रन्यासला “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषीत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा अंबाझरी येथील खसरा क्र . ६२ ( भाग), ६५( भाग), ६६( भाग ), ६८( भाग ) पैकी २७०० चौ.मी. 
विद्यमान खुली जागा दर्शविलेली आहे ( यापुढे उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ); 
आणि ज्याअर्थी, नागपूर 

महानगरपालिका , नागपूर यांनी , उक्त जागेच्या संदर्भात , नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन ” प्राधिकरण असे 
संबोधले आहे) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा अंतिम ठराव क्र . १४१ , दिनांक २०-११-२०१७ नुसार उक्त जागा वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव 
( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा 
प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , महानगरपालिका , नागपूर यांचेकार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी 
उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


NGT 3 TRYTHTTR4 |2 www.maharashtra.gov.in (aluda A4H ) y picha reto de 340463119. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


PT . II . ZET , 
कक्ष अधिकारी. 


HTT 9-31 (37841.),(57.6.g.). 7.91.25., 31. 5.7. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai-400 032 , Date : 3rd December, 2018 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2414-278 -CR - 191 -UD - 9-2018.— 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been partly sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No. TPS - 2496-2643- CR - 300 ( A )-97 -UD - 9, dated the 7th January , 
2000 and finally sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 2400-1628-CR -200-2000 -UD - 9 , Dated 
10th September, 2001 and has come into force with effect from 1st March 2000 and 21st September 2001 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereianafter referred to as “ the said Act” ) Also Nagpur 
Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority ” for the 7 Improvement Scheme being implemented 
by the Nagpur Improvement Trust Vide Government Notification No. TPS - 2401-855 -CR - 76-2000 -UD - 9, dated 
27th February, 2002 ; 

And whereas, in the said Development Plan , the lands bearing Khasara No. 62 (pt.), 65 (pt.), 66 (pt.), 68 (pt .) 
of Mouje Ambazari admeasuring 2700 Sq.mt. is designated as Existing Open Space (hereinafter referred to as 
“ the said Lands " ) ; 

And whereas , the Nagpur Municipal Corporation , Nagpur being the Planning Authority in respect of the said 
Land (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority” ), vide its Resolution No. 141, dated 20-11-2017 after 
following all the legal procedure stipulated under Section 37 (1) of the said Act, has submitted to the Government 
for its sanction ,modification proposal so as to delete the said land from Existing Open Space and to include the 
same in residential zone (hereinafter referred to as " the said Modification " ) ; 

And whereas, in view of above and after making necessary enquiries and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , Pune, the Government is of opinion that the said Modification needs to be 
rejected ; 

Now therefore , in exercise of the power conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification ; 

This Notification shall be kept open for insepection by the general public during office hours in the office 
of the Commissioner, Nagpur Municipal Corporation , Nagpur ; 
This Notification shall also be available on the Government web site - www.maharashtra.gov.in (@lyd a fH) 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 

Setion Officer . 


91.-566-37- ? ( 9680 ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.).(ना.वि.पु.). म.शा.रा., अ. क्र . ३ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२, दिनांक ०३ डिसेंबर , २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. 


6 


" 


क्र.टिपीएस - २७१८-८९ ४ -प्र.क्र .२९ ४ - नवि-९ -२०१८ . 

ज्याअर्थी, देसाईगंज शहराची ( सुधारित) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा . ३७ वा ) (यापुढे 
उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१(१ ) अन्वये शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस - २५००-२३७८ - प्र.क्र.७२-२००१- नवि- ९ , 
दि . ८ मार्च, २००२ अन्वये भागशःमंजूर झाली असून ती दि . ३०-०४-२००२ पासून अंमलात आली आहे आणि वगळलेल्या भागाची विकास योजना 
शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२५००-२३७८-प्र.क्र.७२-२००१- नवि-९ , दि . १६ ऑगस्ट , २००६ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दि . ३० सप्टेंबर २००६ 
पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा देसाईगंज येथील नझुल खसरा क्र . २४ मधील क्षेत्र १.५२ हेक्टर आर हे . आरक्षण क्र . ३९ 
“ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विस्तार ” मध्ये समाविष्ट आहे . (यापुढे “ उक्त आरक्षण असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, देसाईगंज नगर परिषद (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ७७, 
दि . १७ जानेवारी २०१८ नुसार , उक्त आरक्षण वगळून नाट्यगृह व व्यापार संकुल यासाठी नामनिर्देशित करण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने, उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्तावास ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे ) सर्वसाधारण सभेत निर्णयाचा ठराव क्र . ८१, दि . २८ मार्च२०१८ रोजी मान्य करुन घेवून असा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ८ मार्च २००२ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . ८ मार्च २००२ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे 


“ 


" 


नोंद 


सदर 


मौजे देसाईगंज येथील नझुल खसरा क्र . २४ मधील आरक्षण क्र . ३९ “ औधोगिक प्रशिक्षण संस्था विस्तार " क्षेत्र १.५२ हेक्टर ही जागा 
आरक्षणातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार नाट्यगृह व व्यापार संकुल म्हणून खालील अटीस अधिन राहून नामनिर्देशित करण्यात येत आहे . 
आरक्षणाच्या विकासाचे समुचित प्राधिकरण देसाईगंज नगर परिषद राहील. 
अट : - जागेवर विकास करण्यापुर्वी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा प्राधिकृत अधिकारी, मुख्याधिकारी, देसाईगंज नगर परिषद , देसाईगंज यांच्या 
कार्यालयात, नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


HTT 9-31 ( 37841 .).(77.fÀ.y .). A.FI.31.,31. 55.8 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai- 400 032, Date : 3rd December, 2018 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966. . 


No. TPS -2718-894 - CR -294 -UD - 9-2018.— 


Whereas, Revised Development Plan of Desaiganj City has been partly sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department’s Notification No. TPS - 2500-2378 - CR -72-2012 -UD - 9, Dated the gth March , 
2000 and has come into force with effect from the 30th April 2002 and Excluded part of Development Plan has 
been sanctioned by the Government vide Urban Development Department’s Notification No. TPS -2500-2378 -CR 
72-2001-UD - 9 , Dated 16th August, 2006 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 
31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereianafter referred 
to as “ the said Act” ) ; 

And whereas, in the said Development Plan , the lands bearing Nazul Khasara No. 24 area admeasuring 1.52 
Hector is reserved as Site No. 39 Extension to I.T.I. of Mouje Desaiganj (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation ” ) ; 

And whereas, the Desaiganj Municipal Council (hereinafter referred to as the said Planning Authority ) , 
vide its General Body Resolution No. 77 , dated 17th January, 2018 has resolved to delete the said Reservation 
and designate as Drama Theatre and Shopping Complex accordingly passed final Resolution No. 81, dated 28th 
March , 2018 and after following the procedure laid down under the said Act. and submitted to the Government, 
for its sanction , a modification proposal as per the provisions of sub -section (1) of Section 37 of the said Act, 
(hereinafter referred to as " the Proposed Modification ” ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State, Pune , the Government is of opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some condition ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub Sectgion ( 2) of Section 37 of the said 
Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification dated the gth March , 2002 as follows ; 

“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 8th March , 2002 sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry. 


ENTRY 


“ The land at Mouje Desaiganj bearing Nazul Khasara No. 24 area admeasuring 1.52 Hector Site No. 39 
Extension to I.T.I. is deleted from the said reservation and designated as Drama Theatre and Shopping Complex 
as shown on the plan , subject to the condition mentioned below , the appropriate authority for this reservation shall 
be the Municipal Council Desaiganj” 
Condition :—Permission from Collector, Gadchiroli shall be necessary before the Development of the land . 

A opy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , shall be 
available for inspection of the general public, in the office of the Desaiganj Municipal Council , Desaiganj City 
during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government web site - www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 

Setion Officer . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


२ 


शुक्रवार , जानेवारी ४ , २०१९ / पौष १४ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . कक्ष- १२- एमयुएन - १ - सा.नि - कावि ११-२०१९. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १६ , पोट -कलम ( १ ड ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद 
वानाडोंगरी, दिनांक १९-०७-२०१८ व २३-०७-२०१८ रोजी व नगर पंचायत पारशिवनी ची दिनांक १५-०७-२०१८ रोजी झालेली सार्वत्रिक निवडणूक 
लढविणा- या उमेदवारांची निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह आयोगाने विहीत केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये 
सादर न केल्यामुळे खालील उमेदवारांसह या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा पालिका 
सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 

अनुसूची 
नगर परिषदेचे / नगरपंचायतीचे नाव उमेदवारांचे नांव 


अ . क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


वानाडोंगरी 


डोहळे संजय प्रेमचंद 


२ 


वानाडोंगरी 


उके प्रिया किशोर 


३ 


वानाडोंगरी 


यादव दुर्गेश चंद्रिका 


४ 


वानाडोंगरी 


यादव मंजित जगदिश 


वानाडोंगरी 


डिब्बे शर्मिलर प्रमोद 


५ 

६ 


वानाडोंगरी 


दुलांगे अंकुश ज्ञानेश्वर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची -- चालू 
( २) 


( १ ) 


( ३ ) 


७ 


वानाडोंगरी 


खडसे मनिषा प्रभाकर 


८ 


वानाडोंगरी 


रहांगडाले माधुरी मनोहर 


९ 


वानाडोंगरी 


मलेवार रूपाली श्रावण 


१० 


वानाडोंगरी 


गावंडे दिपक पुंडलिक 


१ 


पारशिवनी 


वाघमारे सचिन आनंदराव 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , 


नागपूर : 
दिनांक २९ डिसेंबर , २०१८ . 


नागपूर . 


ना - एक - अ-३ ( १८ ९ ७) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C , DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


